डॉ. माधुरी माधवराव कुचेवार, वैद्यकीय अधिकारी, 


गट-अ यांच्या नियत वयोमान सेवानिवृत्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः निवसे- 2023/U.H. १०९/सेवा-३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, संकुल इमारत, Io वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: २३ फ़ेब्रुवारी, २०२३. 


शासन आदेड़ा :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या संवर्गातील (वेतन बँड रु. १५६००-३९१०० + 
ग्रेड वेतन रु. ५४००) या मध्ये कार्यरत असलेले डॉ. माधुरी माधवराव कुचेवार, तालुका आरोग्य अधिकारी, हिंगणघाट, 
जि. वर्धा हे महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ मधील नियम क्रमांक १० (9) मधील तरतुदींनुसार 
दि.३१.०५.२०२२ (म.नं.) पासून नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाल्या असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२२३११५००३६८१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
LAHANE aerate ites ean 


DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mah: it 
4.20=047af7706d4845 170e3864b62c8bc6b380c78f1 1ce66077 


VIJAYKUMAR a crac 
LAXMANRAO ee 
(fa. ल. लहाने) 
शासनाचे सह सचिव. 
प्रत, 
) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर. 
x) जिल्हा हल्य चिकित्सक, वर्धा. 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखारीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, वर्धा. 
) डॉ. माधुरी माधवराव कुचेवार, वैद्यकिय अधिकारी यांना 
(उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर यांचे मार्फत) 
८) निवडनस्ती सेवा-३. 


